भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१/०३/२०२० ते ३१/०८/२०२० 
पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२२०/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: २३ जुले, २०२० 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक १२/०२/२०२० 
२) शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-०२१९/प्र.क्र.१४९/पापु-१५, 
दिनांक १९/११/२०१९ 
३) संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः प्रशासन/आस्था-२/ 
प्र.क्र.०१/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/२०२०-२१/१५८/२०२०, दिनांक ०४/०३/२०२० 


प्रस्तावना :- 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दिनांक ०४/०२/२००५ च्या शासन निर्णयान्वये या विभागाच्या 
अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंध मंजूर 
करण्यात आलेला आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील २७३ पदे ही अस्थायी पदे म्हणून 
ठरविण्यात आलेली असून, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील पदांच्या आढाव्यानंतर शिल्लक 
राहिलेल्या पदांपासून या खात्याकडे पाणी पुरवठा विषयाच्या सोपविलेल्या योजना, यंत्रसामुग्री इत्यादी 
राबविण्यासाठी व कामाची निकड लक्षात घेऊन, अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती संदर्भाधीन 
क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी शासनास केली आहे. 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखाळीळ भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
लेखाशिर्ष “४४०२ भांडवली खर्च” मधील ९१ अस्थायी पदांना व लेखाशिर्ष “२७०२ लघुपाटबंधारे” मधील 
१८२ अशा एकूण २७३ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्रमांक २ येथीळ शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ०१/१०/२०१९ ते २९/०२/२०२० पर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना ०२२०/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दिनांक ०१/०३/२०२० ते 
दिनांक ३१/०८/२०२० पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आले आहेत. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्यासाठी नमूद केलेली कारणे व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील तरतूदी 
विचारात घेता भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील २७३ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधीळ कामाची निकड 
विचारात घेऊन भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेवरील २७३ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/०३/२०२० ते दिनांक ३१/०८/२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील “परिशिष्ट-अ* मध्ये 
दर्शविलेल्या २७३ अस्थायी पदांना aisles अटी व शर्तीच्या अधीन राहून पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


१) कार्यकारी पदे वगळून अन्य अस्थायी पदे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त नसल्याच्या 
धारणेच्या अधीन राहून, सदर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२) अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व BAA अधून राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन 
करण्यात यावे. 

३) अधिसंख्य पदावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना जसजसे इतर पदांवर ज्या दिनांकापासून 
सामावून घेतले जाईल, त्या दिनांकापासून तसतशी अधिसंख्य पदे आपोआप VE होतील. 


उपरोक्त अस्थायी पदांसाठी होणारा खर्च “परिशिष्ट-ब” मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षामधून त्या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या वर्षी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक १२/०२/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना ०२२०/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७२३१२१२०६६२२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 
he an DN: c=IN, 0=G t Of Maharasht 
=Water Supply and Sanitation Department, 
stalCode=400032, st=MAHARASHTRA, 
| h 2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da34 
a a Sa e d0a26661f5eefb602c359549d8ed4511 
I Number=7268de4066097 1f80951c66d0 
e 657e903b3781 96f5 1a978d2a366cf5eb564c0 
द. cn=Chetan Balasaheb Nikam 
N | ka Mm Date: 2020.07.23 13:12:37 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजी नगर, पुणे 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र. मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र. मुंबई/नागपूर 

उपसचिव, आ.पु.क., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

Ul व अधिदान अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 


. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी. 
११. 
१२. 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने 
निवड नस्ती (कार्यासन पापु-१५). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना ०२२०/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र संवर्गाचे नाव मुदतवाढ द्यावयाच्या पदांची संख्या एकूण 
लेखाशिर्ष २७०२ लेखाशिर्ष ४४०२ 
लघुपाटबंधारे भांडवली खर्च 
| a अतिरिक्‍त संचालक pd | co pod | 
2 | सहसंचालक (अभियांत्रिकी) |. ळते | oo pod 
३ सहसंचालक a | od a 
४ | उपसंचालक 10१ | १ ०२ ०३ 
५ | वरिष्ठ भूवेज्ञानिक १४ ०४ १८ 
६ | वरिष्ठ भूभौतिक तज्ञ pF od 03 ०४ 
७ = | वरिष्ठ रसायनी a. oe po fod | 
८ | मुख्य खोदन अभियंता fo ०२ ०२ 
९ । वरिष्ठ खोदन अभियंता 100 | od pod | 
एकूण गट-अ १९ 93 32 
| qo | सहाय्यक भूवैज्ञानिक 30 ०४ ३४ 
| 99 | कनिष्ठ भूवैज्ञानिक ४३ | oo |] ४३ 
१२ | सहाय्यक भूभौतिक तज्ञ ०५ Fo 
१३ | सहाय्यक रसायनी ०५ | eo ०५ 
१४ । सिस्टीम अनालिस्ट शिक po fod | 
१५ | सहाय्यक प्रशासन अधिकारी pd = ae ०२ 
१६ । लेखाधिकारी 10१ | pod ०२ 
एकूण गट-ब ८६ ०६ ९२ 
१७ । कनिष्ठ भूभौतिक तज्ञ शिका १ pod q ०२ 
१८ | कनिष्ठ रसायनी ०८ | co ०८ 
१९ । वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक ०६ | oo ०६ 
२० प्रोग्रमर 10१ | 9 | oo pod | १ 
२१  । सर्वेक्षक ०७ | oo ०७ 
२२ | भौगोलिक माहिती प्रणाली अधिकारी ०६ foo of 
२३ | भौगोलिक माहिती प्रणाली व.सहाय्यक ०४ ०६ | do 
२४ | भौगोलिक माहिती प्रणाली सहाय्यक ०६ | oo ०६ 
२५ । प्रयोगशाळा सहाय्यक ०५ | oo ०५ 
२६ वरिष्ठ लिपीक ०६ | oo ० ०६ 
२७ । कनिष्ठ लिपीक pO ०९ १९ 
२८ | उच्चश्रेणी लघुलेखक |____- ee ee षे: 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना ०२२०/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 


अ.क्र Tara नाव मुदतवाढ द्यावयाच्या पदांची संख्या एकूण 
लेखाशिर्ष २७०२ | लेखाशिर्ष ४४०२ 
लघुपाटबंधारे भांडवली खर्च 
२९ | लघुलेखक pd 03 ०४ 
३० | लघुटंकलेखक pd ०२ ०३ 
३१ । उपलेखापाल pd | oo pod | 
३२ | कनिष्ठ अभियंता ०२ ०९ Pa | 
३३ यांत्रिकी 100 a pd | 
३४ | desk कम ड्रायव्हर fF ०५ ०५ 
३५ | वाहन चालक ०२ | oo ०२ 
एकूण गट-क ६८ ४६ ११४ 
३६ | शिपाई | oo ०७ ०७ 
३७ । पहारेकरी ०९ ०९ १८ 
३८ । मदतनीस 100 ee | ao 
एकूण गट-ड ०९ २६ ३५ 
गोषवारा 
गट-अ १९ १३ 32 
गट-ब ८६ ०६ ९२ 
गट-क ६८ ४६ ११४ 
गट-ड ०९ २६ ३५ 
एकूण अस्थायी पदे १८२ ९१ २७३ 
Chetan 11111 क्‍या 
Ba | asa h e b सुड वक वित क ती 


Nikam 


d0a26661f5eefb602c359549d8ed4511e, 
serialINumber=7268de4066097 18095 1c66d0 
e657e903b378196f5 1a978d2a366cf5eb564c0 
द. cn=Chetan Balasaheb Nikam 

Date: 2020.07.23 13:13:15 +05'30' 


(चेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना ०२२०/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 


परिशिष्ट-ब 


अस्थायी पदांची संख्या 


लेखाशिर्ष 


९१ ४४०२ भांडवली खर्च 


१८२ २७०२ लघुपाटबंधारे 


Chetan 


Balasa 
Nikam 


heb 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Supply and Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da34 
d0a26661f5eefb602c359549d8ed451 1e, 
serialNumber=7268de4066097 1f8095 1c66d0 
€657e903b378196f5 1a978d2a366cf5eb564c0 
c, cn=Chetan Balasaheb Nikam 

Date: 2020.07.23 13:13:47 +05'30' 


(चेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


